“ श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्याचा ” पत्ता व नावात सुधारणा 
करण्यासाठी शुद्धीपत्रक निर्गमित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.०५/का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मार्च, २०१८. 


वाचा :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.०५/का. १४४४, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ 
२) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्रमांक जिनिसपु./नि ८/तीक्षेवि/९४७/२०१, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


“श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे विकास आराखडा ” या विकास 


आराखड्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात आली आहे. 


२.१ संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील प्रस्तावनेमध्ये जेथे “श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र, तालुका 


आंबेगाव, जिल्हा पुणे ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे त्याऐवजी तेथे “ श्रीक्षेत्र भिमाशंकर मंदीर, 


तालुका खेड, जिल्हा पुणे ” असे वाचण्यात यावे. 


२.२ जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्र क्रमांक २ अन्वये शासनास सादर केलेल्या 


अहवालानुसार, आता सदर आराखड्याचे नाव "श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र, तालुका आंबेगाव, 


जिल्हा पुणे विकास आराखडा ” याऐवजी “ श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका 


खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे ” असे वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.५/का.१४४४ 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥0११59॥॥॥9.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१८३३०३१११६ असा 


आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


° Digitally signed by Vidya Hampayy: 
| a DN: c=I rashtra, ou=Wi 
Supply and Sanitation Depart it, postalCode=400032, 
t= 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 1089289d9878 
H a mM a a b7cb34418f111566e3223ba1, cn=Vidy: payy: 
Date: 2018.03.27 18:33:54 +05'30 


प्रत तातडीच्या आवऱ्यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी, पुणे 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व) 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 
११. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२.विभागीय आयुक्त, पुणे 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 

१४. उप आयुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे, 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
१६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,पुणे 
१७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 

१८.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

१९.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

२०.संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.५/का.१४४४ 


२१.कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, पुणे 
२२.विभागीय अभियंता, उप वन संरक्षक, भारत सरकार 
२३.जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, 

२४.वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

२६.नियोजन विभाग, का-१४२५, मंत्रालय, मुंबई 

२७.निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


